राज्याचे सांस्कृतिक धोरण २०१० चा फेरआढावा 
घेण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२०/प्र.क्र.२१८/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- १ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचा शासन निर्णय क्र. सांधोअ 
२०१०/प्र.क्र. ८५/अर्थसं, दिनांक १ जुले, २०१० 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचा शासन निर्णय क्र. सांधोअ 
२०१०/प्र.क्र.८५/अर्थसं, दिनांक ४ ऑगस्ट, २०१० 
3) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्र. सांधोअ 
२०१०/ प्र.क्र.८५/अर्थसं, दिनांक १७ ऑगस्ट, २०११ 


प्रस्तावना :- 

उपर्निरदिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाची 
अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने, उपर्निरदिष्ट क्र. २ व ३ अन्वये 
महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी समितीचे गठन 
करण्यात आले होते. तसेच, कालौघात बदलणारे सांस्कृतिक बाबींचे स्वरुप व या क्षेत्रातील तज्ञ व 
सर्व सामान्य नागरीक यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या सुचना इ. विचारात घेवून दर पाच वर्षांनी या 
धोरणाचा फेरआढावा घेण्याचेही सदर धोरणात नमूद आहे. त्यानुसार सदर धोरणाच्या 
अंमलबजावणीचा फेरआढावा घेऊन आवश्‍यकतेनुसार धोरणात बदल सुचविण्यासाठी नव्याने 
समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्याच्या “सांस्कृतिक धोरण २०१०” च्या अंमलबजावणीचा फेर आढावा 
घेण्यासाठी व आवऱ्यकतेनुसार त्यात शासनास बदल सुचविण्यासाठी उपर्निर्दिष्ट क्र. २ व ३ येथील 
शासन निर्णयांन्वये गठीत करण्यात आलेली समिती रद्द करुन खालीलप्रमाणे समिती गठीत 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र सदस्य पद 
LE east मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) अध्यक्ष 
२ मा. सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग UAHA सदस्य 
३ उप सचिव (सां.का.४), सांस्कृतिक कार्य विभाग MAH सदस्य 
४. | उपसचिव, पर्यटन उप विभाग शासकोय सदस्य 
५. | व्यवस्थापकीय संचालक, पर्यटन संचालनालय, मुंबई शासकोय सदस्य 
६. । आयुक्त, क्रोडा संचालनालय, मुंबई शासकोय सदस्य 
संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई शासकोय सदस्य 
कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई शासकोय सदस्य 
. | संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई शासकोय सदस्य 
hom ०. | संचालक (माहिती) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई | शासकीय सदस्य 
Ea १. | संचालक, कला संचालनालय, मुंबई शासकीय सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२०/प्र.क्र.२१८/सां.का.४ 


१२. | संचालक, पुरातत्व व वस्तूसंग्रहालय, मुंबई शासकीय सदस्य 
१३. | श्री. विनय सहस्त्रबुध्दे कार्याध्यक्ष 

(अशासकीय सदस्य) 
१४. । श्री. गिरीष प्रभुणे अशासकीय सदस्य 
१५. | श्री. नामदेव कांबळे अशासकीय सदस्य 
१६. । श्री. सुहास बहुळकर अशासकीय सदस्य 
१७. | श्री. कौशल इनामदार अशासकीय सदस्य 
१८. | श्री. बाबा नंदनपवार अशासकीय सदस्य 
१९. | श्री. जगन्नाथ हिलीम अशासकीय सदस्य 
२०. _ | a. सोनू दादा म्हसे अश्ासकोय सदस्य 
२१. | संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय सदस्य सचिव 


२. समितीची कार्यकक्षा : सांस्कृतिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे, सांस्कृतिक 
बाबींचे स्वरुप काळाच्या ओघात बदलत असते. त्यामुळे बदलत्या परिस्थितीनुसार सांस्कृतिक 
धोरणात योग्य ते फेरफार सुचविणे, भर घालण्याचे सुचविणे तसेच विविध क्षेत्रातील तज्ञांकडून आणि 
सर्वसामान्य नागरिकांकडून धोरणाच्या संदर्भात प्राप्त सुचनांनुसार विचारमंथन करुन धोरण मसुदा 
शासनास सादर करणे. 

३. समितीची बैठक :- समितीची बैठक तीन महिन्यातून एकदा घेण्यात येईल. 

४. समितीचा कालावधी :- हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून १ वर्ष अथवा शासन आदेशा 
देईल तोपर्यंत, यापैकी जे अगोदर असेल तोपर्यंत. 

५. अशासकीय सदस्यांना भत्ता :- या समितीच्या सर्व अशासकीय सदस्यांना वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय क्र. प्रवास-१०९८/प्र.क्र.७४/९८/सेवा-५, दिनांक ४ डिसेंबर, १९९५ अन्वये प्रवास भत्ता 
व वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक २०१२/प्र.क्र.१/सेवा-५, दिनांक २४ मे, २०१२ अन्वये बैठक 
भत्ता अनुज्ञेय राहील. 

६. यासाठी होणारा खर्च हा मागील क्र. झेडडी-२, मुख्यळेखा्रीर्ष २२०५-कला व संस्कृति- 
१०२ कला व संस्कृति यांचे प्रचालन (०४) (०१) इतर महोत्सव (२२०५ १६०५) ५० इतर खर्च याखाली 
त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य 
संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी 
प्राधिकृत केलेल्या दुय्यम अधिकाऱ्यासह या संबंधीच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 

9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१११०११४१५४१२२३ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VILAS RAMRAO 
THORAT 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२०/प्र.क्र.२१८/सां.का.४ 


२. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
३. सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 


मुंबई ४०० ०३२ 


. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


. व्यवस्थापकीय संचालक, पर्यटन संचालनालय, मुंबई 
. आयुक्त, क्रीडा संचालनालय, मुंबई 


७. संचालक, पुराभिळेख संचालनालय, मुंबई 
८. कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई 
९. संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई 


१० 
११ 


१४. 
१६५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 


२२. 


. संचालक (माहिती) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
. संचालक, कला संचालनालय, मुंबई 

१२. 
१३. 


संचालक, पुरातत्व व वस्तूसंग्रहालय, मुंबई 

संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई ४०० ०३२ - 

यांनी सर्व नवनियुक्त सदस्यांसह संबंधितांना सांस्कृतिक धोरण २०१० ची प्रत या शासन 
निर्णयासमवेत उपलब्ध करुन द्यावी. 

सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२ महाराष्ट्र, नागपूर 

कार्यासन अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२ 

निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


